भूमि अभिलेख विभागातील गट-क 
संवर्गातील प्रादेशिक स्तरावरील पदे 
भरण्यासाठी प्रादेशिक निवड समिती स्थापन 
करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांक : राभूअ-२०१९/प्र.क्र.५५/ई-६. 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : २१ डिसेंबर, २०२२. 


वाचा:- 


१) महसूल व वन विभाग, शासन आदेशा समक्रमांक दिनांक २५ ऑक्टोबर, २०२१. 
२) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक प्रानिमं १२१६/(प्र.क्र.६५/१६)/१३-अ, 
दिनांक १३ जून, २०१८. 
3) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक प्रानिमं १२२२/प्र.क्र.५४/का.१३-अ, 
दिनांक ४ मे, २०२२. 
४) जमाबंदी आयुक्‍त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (महाराष्ट्र राज्य), पुणे यांचे पत्र 
क्रमांक: जआपु-१४०३३/१५/२०२२-₹७1-४, दिनांक १४ डिसेंबर, २०२२. 
प्रस्तावना:- 
उपरोक्त संदर्भ क्र.१ च्या शासन आदेशान्वये भूमि अभिलेख विभागातील प्रादेशिक स्तरावरील 
गट-क संवर्गातील पदे भरण्यासाठी जमाबंदी आयुक्‍त आणि संचालक, भूमी अभिळेख, पुणे यांच्या 
अध्यक्षतेखाळी निवड समिती गठीत करण्यात आळी आहे. आता सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय, 
दिनांक ०४.०५.२०२२ नुसार दिनांक १३.०६.२०१८ रोजीचा शासन निर्णय अधिक्रमित करण्यात येवून 
भूतपुर्व दुय्यम सेवा निवड मंडळाच्या कक्षेतील गट-ब (अराजपत्रित), गट-क व गट-ड संवर्गातील 
नामनिर्देशानाच्या कोट्यातील पदे सरळसेवेने भरण्याबाबतच्या एकत्रित मार्गदर्शक सूचना निर्गमित 
करण्यात आलेल्या आहेत. सदर शासन निर्णयातील क्र. १ (ब) नुसार प्रादेशिक निवड समितीची रचना 
विहीत करण्यात आली आहे. त्यानुसार संदर्भ क्र.१ अन्वये जमाबंदी आयुक्‍त आणि संचालक, भूमि 
अभिलेख ART), पुणे यांच्या अध्यक्षतेखाळी स्थापन करण्यात आलेली प्रादेशिक निवड समिती 
अधिक्रमित करून ज्या विभागातील पदे भरावयाची आहेत त्या विभागाचे उपसंचालक भूमि अभिलेख 
यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रादेशिक निवड समिती स्थापन करण्यास जमाबंदी आयुक्‍त आणि संचालक, भूमी 
अभिलेख, पुणे यांनी संदर्भ wy येथील पत्रान्वये विनंती केलेळी आहे. यास्तव, भूमि अभिलेख 
विभागातील प्रादेशिक स्तरावरील गट-क संवर्गातील पदे भरण्यासाठी प्रादेशिक स्तरावरील निवड 
समिती गठीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय:- 


भूमि अभिळेख विभागातील गट-क संवर्गातील प्रादेशिक स्तरावरील पदे भरण्यासाठी 
संदर्भ क्र.१ अन्वये स्थापन करण्यात आलेली प्रादेशिक निवड समिती अधिक्रमित करण्यात येत 


शासन निर्णय क्रमांकः राभूअ-२०१९/प्र.क्र.५५/ई-६ 


असून, ज्या विभागातील पदे भरावयाची आहेत त्या विभागाचे उपसंचालक भूमि अभिलेख यांच्या 
अध्यक्षतेखाली पुढीलप्रमाणे प्रादेशिक निवड समिती स्थापन करण्यात येत आहे :- 


4. ज्या विभागातील पदे भरावयाची आहेत त्या विभागाचे उपसंचालक | अध्यक्ष 
भूमि अभिलेख. 
अ.जा./अ.ज./इ.मा.व. या मधून एक जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख | सदस्य 
१ दर्जाचा अधिकारी 
अल्पसंख्यांकामधून एक गट-अ वर्गाचा प्रतिनिधी सदस्य 
३ | (गट अमधील अल्पसंख्यांक अधिकारी उपलब्ध होत नसल्यास गट ब 
(राजपत्रीत) अधिकारी) 
वी ज्या विभागातील पदे भरावयाची आहेत त्या विभागातील जिल्हा । सदस्य 
अधीक्षक भूमि अभिळेख संलग्न उपसंचालक भूमि अभिलेख सचिव 


a: सर्वसाधारण किंवा उपरोक्त प्रवर्गापैकी कोणत्याही प्रवर्गामधील एक प्रतिनिधी महिला असणे 
अनिवार्य आहे. निवड समितीमध्ये वरील अटीची पूर्तता होत नसल्यास जमाबंदी आयुक्‍त आणि 
संचालक भूमि अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचे मान्यतेने अतिरिक्‍त सदस्याची निवड करण्यात येईल. 
3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२१२२११४४६०३४८१९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षंकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
RAMESH 
NAMDEO JAGTAP «x 
(रमेश जगताप) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


(१ मा.राज्यपाल महोदयांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 
२ मा.मुख्यमंत्री महोदयांचे प्रधान सचिव,मंत्रालय, मुंबई. 
३ मा. मंत्री (महसूल) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


8)  मा.विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/विधानसभा, विधानभवन, मुंबई. 

५) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर, 
६) अपर मुख्य सचिव (महसूल) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई, 

७ जमाबंदी आयुक्‍त आणि संचालक, भूमि अभिलेख, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 

८) सर्व उप संचालक, भूमि अभिलेख 

९) सामान्य प्रशासन विभाग, कार्यासन-१३-अ, मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२. 


qo) निवडनस्ती कार्यासन ई-६. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


